सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३१ ] 


गुरुवार, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ [ किंमत : 00 रुपये] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे । 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - ३० 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती, ३३ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


९४१ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


त्यास अनुसरुन संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे उक्त 
मंडळामध्ये नगर रचना व नियोजनविषयक तज्ञ म्हणून श्री .प्र.ने . महाजन 
( सेवानिवृत्त उपसंचालक नगर रचना) यांची नेमणूक करीत आहेत . 


अधिसूचना 


२) सदर अधिसूचना संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
www.dtp. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखली 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे . 


बीड , २७ जुलै , २०१६. 


क्र ./ प्रा . यो ./ बीड/ तज्ञ/ नासंघ/टिपीव्ही - ७/ ४१६४ , - महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ चे उपकलम १ 
मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास 
विभागाने नियत केलेल्या बीड प्रदेशातील जमिनीचा वापर आणि विकास 
यांचे नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय क्र . टिपीएस - १८१६ /९९४ / 
प्र . क . ५१६/ १६ बीड प्रदेश / नवि - १३ , दिनांक १४/ ०७/ २०१६ अन्वये 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ ( यापुढे “ उक्त मंडळ ” असे उल्लेखिलेले ) 
गठीत केले असून त्यामध्ये नगर रचना तथा नियोजन विषयक तज्ञ 
सदस्याची नेमणूक करण्याविषयी संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य 
यांना प्राधिकृत केले आहे. 


नो .र . शेन्डे , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औ . भाग १ - ३१ 


९४१ 


९४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


त्यास अनुसरुन संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त 
मंडळामध्ये नगर रचना व नियोजनविषयक तज्ञ म्हणून श्री . सं . द . 

आंबेकर ( सेवानिवृत्त उपसंचालक नगर रचना ) यांची नेमणूक 
करीत आहेत . 


अधिसूचना 


२) सदर अधिसूचना संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
www. dtp. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखली 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे . 


बीड, २७ जुलै , २०१६ . 


क्र ./ प्रा . यो ./ उस्मानाबाद / तज्ञ /नासंघ /टिपीव्ही - ७/ ४१६५ , - महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ चे 
उपकलम १ मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाच्या 
नगर विकास विभागाने नियत केलेल्या उस्मानाबाद प्रदेशातील जमिनीचा 
वापर आणि विकास यांचे नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय क्र . 
टिपीएस - १८१६/ ९९४/ प्र . क .५१६/ १६ उस्मानाबाद प्रदेश / नवि - १३, 
दिनांक १४/ ०७/ २०१६ अन्वये प्रादेशिक नियोजन मंडळ ( यापुढे “ उक्त 
मंडळ ” असे उल्लेखिलेले ) गठीत केले असून त्यामध्ये नगर रचना तथा 
नियोजन विषयक तज्ञ सदस्याची नेमणूक करण्याविषयी संचालक नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य यांना प्राधिकृत केले आहे . 


नो .र . शेन्डे , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


त्यास अनुसरुन संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे उक्त 
मंडळामध्ये नगर रचना व नियोजनविषयक तज्ञ म्हणून श्री . य. शं .कुलकर्णी 
( सेवानिवृत्त उपसंचालक नगर रचना ) यांची नेमणूक करीत आहेत . 


संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


अधिसूचना 


२) सदर अधिसूचना संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
www. dtp. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखली 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे . 


बीड , २७ जुलै , २०१६. 


नो .र . शेन्डे 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


क्र ./ प्रा . यो ./हिंगोली/ तज्ञ/ नासंघ/टिपीव्ही - ७/ ४१६३ , - महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ चे 
उपकलम १ मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाच्या 
नगर विकास विभागाने नियत केलेल्या हिंगोली प्रदेशातील जमिनीचा 
वापर आणि विकास यांचे नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय क्र . 
टिपीएस - १८१६ / ९९४/प्र. क .५१६/१६ हिंगोली प्रदेश / नवि- १३, दिनांक 
१४/०७/ २०१६ अन्वये प्रादेशिक नियोजन मंडळ ( यापुढे “ उक्त मंडळ " 
असे उल्लेखिलेले ) गठीत केले असून त्यामध्ये नगर रचना तथा नियोजन 
विषयक तज्ञ सदस्याची नेमणूक करण्याविषयी संचालक नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य यांना प्राधिकृत केले आहे . 


संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


अधिसूचना 


त्यास अनुसरुन संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे उक्त 
मंडळामध्ये नगर रचना व नियोजनविषयक तज्ञ म्हणून श्री . सं . द . 

आंबेकर ( सेवानिवृत्त उपसंचालक नगर रचना ) यांची नेमणूक 
करीत आहेत . 


२ ) सदर अधिसूचना संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
www. dtp. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखली 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे . 


क्र ./ प्रा . यो ./ परभणी /तज्ञ / नासंघ/टिपीव्ही - ७/ ४१६२ , - महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ चे 
उपकलम १ मधील प्राप्त शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाच्या 
नगर विकास विभागाने नियत केलेल्या परभणी प्रदेशातील जमिनीचा 
वापर आणि विकास यांचे नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय क्र . 
टिपीएस - १८१६ /९९४/ प्र. क . ५१६/ १६ परभणी प्रदेश / नवि - १३ , दिनांक 
१४/ ०७/ २०१६ अन्वये प्रादेशिक नियोजन मंडळ ( यापुढे “ उक्त मंडळ 
असे उल्लेखिलेले ) गठीत केले असून त्यामध्ये नगर रचना तथा नियोजन 
विषयक तज्ञ सदस्याची नेमणूक करण्याविषयी संचालक नगर रचना, 
महाराष्ट्र राज्य यांना प्राधिकृत केले आहे. 


बीड , २७ जुलै, २०१६. 


नो .र . शेन्डे , 
संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


९४३ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शेख, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री एम . एस . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र क्र . १३११/ २०१६ , दिनांक २४ .०६. २०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शेख, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


०२ 


क्र .ब - २( १)/४६६६/ २०१६ . - श्री एम. एस . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०१.०७.२०१६ व ०२.०७. २०१६ या एकूण ( ०२) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक ०३ .०७.२०१६ रोजीच्या 
सुट्टीचा फायदा व दिनांक ३० .०६. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ०४ .०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरूरी व तात्कालिक काम तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २, 
नांदेड यांनी पहावे . 

नांदेड :- २८ जून, २०१६. 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम. एस . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . एस . काळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा :- श्री एस .एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर 
यांचे पत्र क्र . ८९७/ २०१६, दिनांक २९ / ३० . ०६.२०१६ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


०२ 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांनी पाहावे . तसेच वर नमुद कालावधीती दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


क्र .ब - २( १ )/ ४७७३ / २०१६ . - श्री एस .एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०४ .०७.२०१६ व ०५ .०७. २०१६ या एकूण ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्यामागे दिनांक ०३ .०७. २०१६ व रजेच्यापुढे 
दिनांक ०६.०६. २०१६ रोजीच्या सुट्टया जोडून , दिनांक ०२.०७.२०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०७.०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड :- २८ जून , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री . एस . बी . शेख, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांचे पत्र 
क्र . ४६४२/ २०१६, दि . २७.०६. २०१६ व सोबत अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश. 


आदेश 


०२ 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील कार्याभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा . वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापूर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय 
प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
सह दिवणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे. 


क्र .ब -१( १)/ ४६६७/ २०१६ . - श्री . एस .बी . शेख , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० ।। 
अन्वये दिनांक ०४.०७.२०१६ व ०८ .०७.२०१६ या एकूण ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्यामागे दि . ०३.०७.२०१६ व रजेच्यापुढे दि . ०९.०७.२०१६ 
रोजीच्या सुट्टया जोडून , दि . ०२.०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १० .०७.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


नांदेड :- ०२ जुलै, २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


९४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


दिनांक १७.०७.२०१६ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री एस. वाय . आबाजी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, मुखेड 
यांचे पत्र क्र . ११०१/ २०१६ , दिनांक २९ .०६. २०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस .एन. सचदेव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन . सचदेव , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


क्र . ब - २( १ )/ ४७८९/ २०१६. - श्री एस. वाय . आबाजी , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०४ .०७. २०१६ ते ०८ .०७. २०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण (०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्यामागे दिनांक 
०३.०७. २०१६ व रजेच्यापुढे दिनांक ०९.०७.२०१६ व १०.०७. २०१६ रोजीच्या 
सुट्टयांना जोडून , दिनांक ०२.०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ११.०७.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , ०८ जुलै, २०१६ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस. वाय . आबाजी, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, मुखेड हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


40 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस.वाय . आबाजी, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . आनंद कृ . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश – १, बिलोली यांचे पत्र 
क्र . ७१०/ २०१६, दि . ०७.०७. २०१६ व सोबत अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 


____ ०२ 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरूरी व तत्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मुखेड यांनी पहावे. तसचे वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुखेड या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


क्र . ब.- १( १ )/ ४९५३ / २०१६ , - श्री . आनंद कृ . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ११.०७.२०१६ रोजीची एक दिवासांची अर्जित 
रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आनंद कृ . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


नांदेड :- ०२ जुलै, २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद कृ . पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश – १, बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस . एन . सचदेव , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र पृष्ठांकन क्र . २६९९ / २०१६, दि . ०५.०७.२०१६ , सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


जिल्हा न्यायाधीश –१, बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उक्त या कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक काम जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड यांनी पहावे. 


नांदेड, ०८ जुलै , २०१६ . 


आदेश 


ए .एल. यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड . 


क्र . ब .- २( १ )/ ४९२७/ २०१६ , - श्रीमती एस . एन . सचदेव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ११ .०७. २०१६ ते १६.०७. २०१६ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या जोडून 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


९४५ 


११ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . आर . टी . नागरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र क्र . ९२९ / २०१६, दि . ०८ .०७. २०१६ व सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


१३ 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्रीमती एस. ए. कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, तुळजापूर 
यांचे पत्र क्र . २६५३/ १६ , दिनांक ०८ जुलै , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 
क्र . ब.-२( १ )/ ४९९७/ २०१६, - श्री . आर . टी . नागरे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . १६.०७.२०१६ ते १९ .०७.२०१६ या एकूण (०४ ) 
दिवासांची अर्जित रजा , दिनांक १५.०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते २०.०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . टी . नागरे , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . टी . नागरे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५७१७/ २०१६ , - श्रीमती एस .ए .कानशिडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , तुळजापूर यांचे दिनांक ११ 
जुलै, २०१६ ते १३ जुलै , २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार मंजुर 
करण्यांत येवून, दिनांक ०९ जुलै, २०१६ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज 
संपल्यानंतर पासून ते दिनांक १४ जुलै , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस .ए. कानशिडे हे दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर म्हणून काम पहातील . 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पहावा . 
नांदेड , १२ जुलै, २०१६ . 


जर श्रीमती एस . ए. कानशिडे हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , तुळजापूर म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्रीमती एस .ए. कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र. वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरी अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आर. एन . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद :- ११ जुलै , २०१६ 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


१२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . ए. आर. कुरेशी, सचिव , जिल्हाविधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड 
यांचे पत्र क्र . ५८१/ २०१६, दि . ११.०७. २०१६ व सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


श . ई. पठाण , 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१४ 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कळंब यांचे पत्र 
क्र . २७०४/ १६ , दिनांक ०८ जुलै , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला ई मेल संदेश. 


क्र .ब.-२(१ )/ ४९९६/ २०१६ , - श्री . ए . आर . कुरेशी, सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०७.०७.२०१६ ते ०८ .०७. २०१६ या 
एकूण ( ०२ ) दिवासांची अर्जित मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्यात्तर 
मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए. आर . कुरेशी, सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात 
येते. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर. कुरेशी, 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ५७१६/ २०१६ , - श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, कळंब यांची दिनांक ११ जुलै , २०१६ ते 
२० जुलै, २०१६ या ( १०) दाह दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९८१ , मधील नियम – ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १० 
जुलै , २०१६ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजुर करण्यांत 
येवून , दिनांक ०९ जुलै , २०१६ रोजीचे लोकअदालतीचे कामकाज संपल्यानंतर 
पासून ते दिनांक २१ जुलै, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


नांदेड , १२ जुलै , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


९४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आ . सो .मुंडे, हे दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, कळंब म्हणून काम पहातील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . आर . एन . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
तुळजापूर यांचे पत्र क्र . २५०७/ १६ , दिनांक ०२ जुलै , २०१६ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


___ जर श्री . आ . सो .मुंडे, हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , कळंब म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र. वर्ग, कळंब यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . प्रि .म . पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , कळंब यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद , ११ जुलै, २०१६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 
___ क्र . काव्यवि /(प्रशा )/ ५५९५/ २०१६ , - श्री . आर . एन . गायकवाड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, तुळजापूर यांची 
दिनांक १४ जुलै, २०१६ ते १६ जुलै , २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम – ५० नुसार 
( रजेपुढील दिनांक १७ जुलै, २०१६ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजुर करण्यांत येवून , दिनांक १३ जुलै , २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १८ जुलै , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


श . ई. पठाण , 
प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


१५ 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री .व . आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांचे पत्र क्र . १३६२ / 
१६ , दिनांक ०८ जुलै , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एन . गायकवाड , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर म्हणून काम 
पहातील. 


आदेश 


जर श्री आर . एन . गायकवाड , हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , तुळजापूर म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५७१५ / २०१६, - श्री . व . आ . पोकळे, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भूम यांची दिनांक ११ जुलै , २०१६ ते २२ जुलै, २०१६ या 
( १२ ) बारा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१, मधील नियम -५० नुसार (रजेमागील दिनांक ०९ व १० जुलै, २०१६ 
व रजेपुढील दिनांक २३ व २४ जुलै , २०१६ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजुर करण्यांत येवून , दिनांक ०८ जुलै , २०१६ रोजी कार्यालीयन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ जुलै, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री .व. आ . पोकळे , हे जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
भूम म्हणून काम पहातील . 


श्री . आर . एन . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरी अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . टी . पी . मोटे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो. 


उस्मानाबाद :- ०५ जुलै, २०१६ 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


जर श्री . व. आ . पोकळे , हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


१७ 


( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . म. सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश - १, उमरगा यांचे पत्र क्र . 
७२१/ १६ , दिनांक ०२ जुलै , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज. 


श्री .व. आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश -१, भूम यांच्या सदरील रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ग. सो .ढोबळे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


आदेश 


उस्मानाबाद , ११ जुलै , २०१६ 


श . ई .पठाण , 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५५९४/ २०१६,- श्री . म. सु . मुंगले , जिल्हा 
न्यायाधीश -१, उमरगा यांची दिनांक ११ जुलै, २०१६ ते १३ जुलै , २०१६ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९८१ , मधील नियम - ५० (रजेमागील दिनांक ०९ व १० जुलै , २०१६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


९४७ 


१९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्रीमती अ. नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उमरगा यांचे क्र . १७३५/ १६, दिनांक १७ जून , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला 
वैद्यकीय रजेचा अर्ज . 


या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , 
दिनांक ०९ जुलै , २०१६ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर 
पासून ते दिनांक १४ जुलै, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .म . सु . मुंगले ,जिल्हा न्यायाधीश- १ , उमरगा 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . म. सु . मुंगले , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री .म .सु . मुंगले, जिल्हा न्यायाधीश- १, उमरगा यांच्या सदरील रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा 
श्री . पी . जे.पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -४ , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि 
किरकोळ कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री .नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश,व. स्तर , 
उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


२. जिल्हा न्यायालय उस्मानाबाद आदेश क्र .काव्यावि /( प्रशा)/ ५०५७ / 
२०१६/ दिनांक २४ जून , २०१६ 
३ . श्रीमती. अ. नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उमरगा यांचे 
क्र . १८०४/१६ , दिनांक २७ जून , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 
( सोबत – वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र .) 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


उस्मानाबाद , ०५ जुलै, २०१६ . 


आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/५३८०/ २०१६, - श्रीमती. अ. नि .नावंदर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा यांची दिनांक १७ 
जून, २०१६ ते २४ जून , २०१६ या ( ०८ ) आठ दिवसांची वैद्यकीय कारणांवरून 
परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - ६१ 
नुसार (रजेपुढील दिनांक २५ व २६ जून, २०१६ या दोन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजुर करण्यांत येवून , कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


१८ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कळंब यांचे पत्र 
क्र . २५०६/ १६, दिनांक २८ जून , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला मेल संदेश . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५३३८ / २०१६ ,- श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, कळंब यांची दिनांक २९ जून , २०१६ व । 
३० जून , २०१६ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१, मधील नियम – ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून , 
दिनांक २८ जून , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०१ 
जुलै, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायालय उस्मानाबाद आदेश क्र . जा .क्र .काव्यावि /( प्रशा)/ ५०८७/ 
२०१६ , - दिनांक २४ जून , २०१६ अन्वये श्रीमती . अ .नि . नावंदर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा यांची दिनांक १७ 
जून , २०१६ पासून ते श्रीमती . ए.एन .नावंदर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा हया त्यांच्या कर्तव्यावर हजर 
होईपर्यंतच्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . चं.प्र. काशीद , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , उमरगा 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती. अ . नि . नावंदर , ह्या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उमरगा म्हणून काम पहात 
आहेत . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . सो.मुंडे, हे दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग, कळंब म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती. अ.नि .नावंदर , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


जर श्री . आ . सो .मुंडे, हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, कळंब म्हणून कार्यरत राहिले असते. 


( दोन ) 


( दोन ) 
श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, 
कळंब यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . पी .भ .पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, कळंब यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


श्रीमती अ.नि .नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग, उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . चं. प्र .काशीद , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , ३० जून , २०१६ . 


उस्मानाबाद, २९ जून , २०१६ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . नि . ला काळे , हे दिवाणी न्यायाधीश, 
व. स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 


२० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- १ . श्रीमती र.र . तेहरा , सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ५९१२/ १६, दिनांक ०१ जुलै , २०१६ अन्वये सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


जर श्री . नि . ला काळे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . नि . ला काळे, दिवाणी न्यायाधीश, व .स्तर , उमरगा यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .उ . प्र.कुलकर्णी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


उस्मानाबाद, ०८ जुलै, २०१६ . 

आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा )/ ५४५२/२०१६. - श्रीमती र.र. तेहरा , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक १४ जुलै , २०१६ ते २० जूलै, २०१६ या ( ०७) सात दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम -५० नुसार 
मंजूर करण्यांत येवुन दिनांक १३ जुलै , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २१ जुलै , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- सौ . प्रा.प्र .कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश – १, उस्मानाबाद यांनी या 
कार्यालयास सादर केलेला दि . ०७ जुलै , २०१६ रोजीचा अर्ज सह विहीत 
नमुन्यातील रजा मागणीचा अर्ज व अस्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती र.र. तेहरा ह्या सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील. 


आदेश 


जर श्रीमती र.र . तेहरा ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 


श्रीमती र.र . तेहरा , सह दिवाणी न्यायाधीश, व .स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या व सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . शौ . बा . देसाई , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमित करितात - 

क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ५६६५/ २०१६ . - सौ . प्रा . प्र . कुलकर्णी, जिल्हा 
न्यायाधीश – १ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०७ जुलै , २०१६ ते १८ जूलै , 
२०१६ या ( १२) बारा दिवसांची वैद्यकीय कारणावरून परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम -६१ नुसार मंजूर करण्यांत 
येवुन , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


उस्मानाबाद , ०२ जुलै , २०१६ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
पहा :- १. श्री . नि . ला काळे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उमरगा यांचे 
पत्र क्र . १३५३/ १६, दिनांक ०७ जुलै , २०१६ रोजी प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . प्रा .प्र . कुलकर्णी, ह्या जिल्हा 
न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर सौ . प्रा .प्र. कुलकर्णी, ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

(दोन) 
सौ . प्रा .प्र . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार तसेच दिनांक ०९ जुलै , 
२०१६ व १० जुलै , २०१६ रोजी होणाऱ्या खातेनिहाय निम्नस्तर व उच्च 
स्तर परीक्षेसाठी सौ . प्रा . प्र. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद 
यांचेकडे सोपविण्यात आलेला कार्यभार श्री . पी . जे . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश 
४ , उस्मानाबाद यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५६७३/ २०१६ . - श्री . नि . ला काळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
व .स्तर , उमरगा यांची दिनांक १४ जुलै , २०१६ ते १६ जूलै , २०१६ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा (रजेपुढील दिनांक १७ जुलै , २०१६ या एक 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्ययासह ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा नियम 
१९८१, मधील नियम- ५० नुसार ) मंजूर करण्यांत येवुन, सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांना सूचित 
करण्यात येते की , त्यांनी कर्तव्यावर हजर होतेवेळी स्वास्थ प्रमाणपत्र 
दाखल करावे. 


उस्मानाबाद , ०७ जुलै, २०१६ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


९४९ 


२३ 


२४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 
( NO . B-2 / 49 OF 2016 ) 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१ .७.२०१५ . 

२) श्रीमती एस. एस . बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दि . ५.७.२०१६ ते ८. ७. २०१६ पर्यंतची (०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


READ :- Application dated 08 /07 /2016 Submitted 
by Shri S. N. Sarodiya, 2nd Jt . Civil Judge (J . D .) & 
JMFC , Ambad for grant of earned leave and order 
passed on it . 


आदेश 


No ./Estt ./ 2495 / of 2016 . :-- The Principal District 
& Sessions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave 
for (02) days w .e.f. 11/07/ 16 to 12 /07 / 16 with benefit 
of availment of prefixing holiday falling on 10 /07 /16 
with permission to leave the headquarters after 
completion of Lok Adalat dated 09 /07 / 16 tillbefore 
office hour of 13 /07 / 2016 to Shri S . N . Sarodiya , 
2nd Jt. Civil Judge (J.D .) & J.MF.C ., Ambad . 


क्र . काव्यवि( प्रशा )/ २६३३ / २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस . एस . बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर यांची दि . ५.७. २०१६ ते ८ .७.२०१६ 
पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , दिनांक ९ .७.२०१६ व 
१०. ७.२०१६ रोजीच्या सुट्टयांचे लाभासह कार्योत्तार मंजूर देत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक ४. ७. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
११.७.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 


___ श्रीमती एस . एस . बांगड , हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होती . 


On return from the said leave Shri S .N . Sarodiya , is 
repostedas 2ndJt. CivilJudge(J. D .) & JMFC , Ambad . 


श्रीमती एस. एस . बांगड , हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली 
होती . 


No locum tenens is necessary . 


श्रीमती एस.एस . बांगड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७ .२०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 


Certified under note 2 below M . C . S (Pay ) Rule 39 
that, Shri S . N. Sarodiya, would have continued to 
officiate as 2nd Jt. Civil Judge (J. D.) & JMFC , Ambad 
had he not proceed on leave for the above period . 


लातूर , १२ जुलै , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


In his absence the charge of his Court is kept with 
Shri B.K .Gawande, Jt. Civil Judge (J.D .) & J.M .F.C ., 
Ambad in addition to his own duties. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned. 


Jalna , 11/07/ 2016. 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१. ७. २०१५ . 

२) श्री . एस . सी . मगरे, जिल्हा न्यायाधीश -१ , अहमदपूर यांची दि . 
०७.७.२०१६ ते ०८ .०७. २०१६ या ( ०२) दिवसाची परावर्तीत रजा 
वैद्यकिय कारणांवरून मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


Smt S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions 

Judge , Jalna . 


क्र .काव्यवि( प्रशा)/२६८३/२०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस . सी . मगरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ , अहमदपूर यांच्या दिनांक 
०७.०७.२०१६ ते ०८ .०७. २०१६ या ( ०२) दिवसाच्या वैद्यकिय कारणांवरून 
उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


९५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


२७ 


श्री . एस . सी . मगरे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एस. सी . मगरे, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश- १, अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात आली होती . 


___ श्री . एस. सी . मगरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत आला होता . 


पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१. ७. २०१५ . 

२ ) श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर, जिल्हा न्यायाधीश -१, निलंगा यांची 
दि . ८ .७.२०१६ ते ११.७.२०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची परावर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारणांवरून मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , १४ जुलै, २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


आदेश 


क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ २६८५/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . एम. व्ही . कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ , निलंगा यांची 
दिनांक ८ .७.२०१६ ते ११.७.२०१६ पर्यंतच्या ( ०४ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या 
परावर्तीत रजेस वैद्यकीय कारणांवरुन कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एम .व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/२०१५, दिनांक २१.७.२०१५ . 

२ ) श्रीमती एस . एस . बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दि . १३.७. २०१६ ते २२ .७.२०१६ पर्यंतची ( १० ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निलंगा या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


आदेश 


श्री . एम .व्ही . कुर्तडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ . ७. २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 


लातूर , १४ जुलै , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ २६८४/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस .एस . बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची दि . १३. ७. २०१६ ते २२ .७.२०१६ 
पर्यंतची ( १० ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २३. ७.२०१६ व 
२४ . ७. २०१६ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक १२ .७.२०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ .७.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एस. एस . बांगड , हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस .एस . बांगड, हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१.०७.२०१५ . 

२) श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दि . १३.७.२०१६ ते १६.७.२०१६ पर्यंतची (०४ ) 
दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्रीमती एस . एस . बांगड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ . ७.२०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर, १४ जुलै , २०१६. 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ २६८६/ २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस .एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांची दि . १३ . ७. २०१६ ते १६ . ७.२०१६ 
पर्यंतची ( ०४) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १७.७. २०१६ रोजी 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक १३. ७. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून ते दिनांक 
१८ . ७. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


९५१ 


श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


३० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१ .७ .२०१५ . 

२) श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर 

यांची दिनांक ११. ७.२०१६ ते १४. ७. २०१६ पर्यंतची (०४ ) दिवसाची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर :- १४ जुलै, २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/२६०४/ २०१६, – प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, रेणापूर यांची दिनांक ११ .७.२०१६ ते १४.७.२०१६ पर्यंतची (०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ९ .७.२०१६ व १० .७.२०१६ 
रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह 
मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक ८. ७.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५ .७.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


२९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१ .०७. २०१५ . 

२) श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी 
यांची दि . १२.७.२०१६ ते १४.७.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, रेणापूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


लातूर, ११ जुलै, २०१६. 


क्र . काव्यवि( प्रशा )/ २६१६/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे । 
श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, देवणी यांची दि . १२ .७. २०१६ ते १४ .७. २०१६ पर्यंतची (०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ११ .७.२०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५. ७. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


३१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


वाचा :- शासन पोलीटिकल अँड सर्व्हिसेस विभाग , शासन निर्णय क्र . १३ / 
दोन / बी / दि . ०६ / ०८ / १९५८ . 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्त 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , देवणी या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . डी . पी . कासट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


अधिसुचना 
क्र .२०१६/जिबी - डेस्क - ७/ संकिर्ण/ कवि /११६९ , - संदर्भीय शासन निर्णयाद्वारे 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी बीड 
सन २०१६ या वर्षाकरिता बीड जिल्ह्यासाठी खालील दर्शविलेले दिवस 
स्थानिक सुट्टी म्हणून जाहीर करीत आहे. 
अ .क्र . दिनांक 

सणाचा दिवस 


वार 


लातूर :- १२ जुलै , २०१६ . 


१ | २२ ऑगस्ट २०१६ 


सोमवार 


तीसरा श्रावणी सोमवार 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


०९ सप्टेंबर २०१६ । शुक्रवार 


जेष्ठ गौरी पुजन 


३ | २९ ऑक्टोबर २०१६ शनिवार 


नरक चतुर्दशी 


९५२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ N 9 - yequit 
उपरोक्त स्थानिक सुट्ट्या ( राज्य न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेतील 

३३ 
कार्यालये,केंद्रीय प्रशासनातील कार्यालये व बँकेच्या कक्षेतील कार्यालयाखेरीज ) BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 
बीड जिल्ह्यातील सर्व शासकिय कार्यालय , जिल्हा परिषदेच्या कक्षेतील 
कार्यलये , स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये , जिल्ह्यातील शासकयि 

OFFICE ORDER 
कोषागारे , महामंडळाची कार्यालये व इतर सर्व खाजगी शैक्षणिक संस्था 

(NO. B -2/52 OF 2016 ) 
यांना लागू राहतील . 

नवल किशोर राम , READ :- Application dated 13 /07 / 2016 Submitted 

by Shri D .B . Mhalatkar, 6th Jt .Civil Judge (S. D .), 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it. 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

(NO .B -2 /51 OF 2016 ) 
READ :- Application dated 13 /07 /2016 Submitted 
by Smt R . S . Adkine , Civil Judge (J. D .) & JMFC , 
Badnapur for grant of earned leave and order passed 
on it . 


No./Estt ./2580 / of 2016 . :-- The Principal District 
& Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave 
for (06 ) days w .e .f. 25 /07 / 16 to 30 /07 / 16 with benefit 
of availment of prefixing holiday falling on 24 /07 /16 
and suffixing holiday falling on 31/07 /2016 with 
permission to leave the headquarters after office hours 
of 23 /07/ 16 till before office hours of 01/08 / 16 to Shri 
D .B . Mhalatkar, 6th Jt.Civil Judge (S .D .), Jalna . 


On return from the said leave Shri D . B . Mhalatkar , 
is reposted as 6th Jt. Civil Judge (S . D .), Jalna . 


No./Estt./ 2538 / of 2016 . : -- The Principal District 
& Sessions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave 
for (03 ) days w .e.f. 14 /07 / 16 to 16 /07 / 16 with benefit 
of availment of suffixing holiday falling on 17 /07 / 16 
with permission to leave the headquarters after office 
hours of 13/07 /16 till before office hours of 18 /07 / 16 
to Smt R . S . Adkine, Civil Judge (J.D .) & J.MF.C ., 
Badnapur. 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below M .C .S ( Pay ) Rule 39 
that, Shri D . B .Mhalatkar, would have continued to 
officiate as 6th Jt.Civil Judge (S . D .), Jalna had he not 
proceed on leave for the above period . 


On return from the said leave Smt R . S . Adkine, is 
reposted as Civil Judge (J. D .) & JMFC , Badnapur. 


No locum tenens is necessary. 


In his absence the charge of his Court is kept with 
Shri A .R . Uble, 5th Jt. Civil Judge ( S .D .), Jalna in 
addition to his own duties . 


Certified under note 2 below M .C . S (Pay ) Rule 39 
that, SmtR .S .Adkine, would have continued to officiate 
as Civil Judge (J. D .) & JMFC , Badnapur had she not 
proceed on leave for the above period . 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


Jalna , 14 /07 /2016 . 


In her absence the charge of her Court is keptwith 
Shri S .D . Kamlakar, Jt. Civil Judge (J. D .) & J.M . F.C ., 
Badnapur and in addition to his own duties. 


Smt S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions 

Judge , Jalna . 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 

Jalna , 13/07/ 2016 . 


Smt S . S . Kosamkar , 
Principal District & Sessions 

Judge , Jalna . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


९५३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रारुप अधिसुचना 


जा . क्र . २०१६/ अ - २/ आस्था - २/ कावि - ६२५ - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
३१) च्या कलम ३ (१ ) अन्वये प्राप्त अधिकारा नुसार मी जिल्हाधिकारी परभणी जि . परभणी, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनिस्त महसुल कार्यालयामार्फत नागरीकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा , 
पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अधिसुचित करीत आहे . 


परिशिष्ठ 


अ.क्र . | लोकसेवेचा तपशील 


लोकसेवा पुरविण्यासाठी | पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे 

विहीत केलेली पदनाम 
कालमर्यादा (दिवस ) 

४ 


प्रथम अपील 
अधिकाऱ्याचे 
पदनाम 


द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे 
पदनाम 


३० 


अपर 


विकास आयुक्त 

तथा अध्यक्ष 
मैत्री कक्ष 


उद्योजकांना महाराष्ट्र 
महसुल संहिता १९६६ 
च्या कलम ४४अ च्या 
तरतुदीनुसार परस्पर 
औद्योगिक वापर सुरु 
करणे शक्य व्हावे 
त्याकरिता आवश्यक 
अधिकृत माहिती 
तातडीने उपलब्ध 
करुन देणे 
औद्योगिक प्रयोजनार्थ 
जमीन खोदण्याची 
परवानगी ( गौणखनिज 
उत्खनन ) 


संबंधीत जिल्ह्याचे अपर 
जिल्हाधिकारी तथा शा . जिल्हाधिकारी तथा 
नि .क्रं . एनएपो- २०१५ / प्रक्र समन्वय अधिकारी 
२८ / टी - १ 

मैत्री कक्ष 
दि . ३१.०३ . २०१५ अन्वये 
गठीत जिल्हा स्तरावरील 
औद्योगिक अकृषिक वापर 
सहाय्यभूत समितीचे 

अध्यक्ष 


| 


३० 


विकास आयुक्त 
तथा अध्यक्ष 
मैत्री कक्ष 


( १) तहसिलदार 

अपर 
- ५०० ब्रास पर्यंत जिल्हाधिकारी तथा 
( २ ) उपविभागीय अधिकारी समन्वय अधिकारी 
- २००० ब्रास पर्यंत 

मैत्री कक्ष 
( ३ ) जिल्हाधिकारी 

विकास आयुक्त 
- २५००० ब्रास पर्यंत 

तथा अध्यक्ष 

मैत्री कक्ष 
उपविभागीय अधिकारी अपर 
संबंधित महसुल विभाग जिल्हाधिकारी तथा 

समन्वय अधिकारी 
मैत्री कक्ष 


प्रधान सचिव 
( महसुल ) 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ 
जमीन वापरण्याकामी 
बिगर अधिसुचित वृक्ष 
तोड परवानगी 


विकास आयुक्त 
तथा अध्यक्ष 
मैत्री कक्ष 


स्वाक्षरीत / 
जिल्हाधिकारी परभणी 


९५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


BY COLLECTOR 


NOTIFICATION 


NO .2016 /A - 2/ Astha- 2 /W5-625 , - In Exercise of thepowers confierred by sub section (1 ) of section 
3 ofthe Maharashtra Right To Public Service Act , 2015 (Mah ActNo . 31 of 2015 ) I, the Collector of Parbhani 
District here by notify the public service rendered by the office of the colletor through the subordinate 
Revenue officers , along with the stipulated time limits for providing such public services , the Designated 
officer, First Appellates and Second Appellate Authories, as specified in the Schedule appended herewith , 
for the purposes of the said Act . 


Sr. 


Publice Service 


Designated officer 


Time limit 
for providing 
servoce days 


First Appellate Second Appellate 
officer 

Officer 


1 


2 


3 


4 


5 


30 


Additional Development 
Collector & Commissioner & 
Nodal Officer President 
"MaitriKaksh " "MaitriKaksh ” 


To provide 
authenticated 
information to 
the concerned 
entrepreneur so 
as to enable him 
to make use of 
land for industrial 

purpose on his 
own as per section 

44 A ofMLRC , 
1966 
Permission for 
digging land 
(MinorMineral 
Extraction ) for 
industrial Purpose 


Additional Collector 
of the Concerned 
district cum chairman 
Industrial Non 
agricultural Use 
Facilitation 
Committee , 
constituted as per 
G . R .No .NAP 
2015 /C .R .28 /T -1 
dated 31. 3. 2015 


30 


| (i) Tahashildar -up to Additional Commisioner & 
500 brass 

Collector & President 
(ii) Sub -Divisional Nodal Officer “MaitriKaksh " 
Officer- up to 2000 "Maitri Kaksh" 

brass 

( iii) Collector-Up to Development Principal 
25000 brass 

Commissioner & Sectetary 

President (Revenue) 

"Maitri Kaksh ” 
Sub Divisional 

Additional Development 
Officer of concerned Collector & Commisioner & 
Revenue Sub 

Nodal Officer President 
Division 

"Maitri Kaksh " "Maitri Kaksh " 


3 


30 


Permission to cut 
any non - scheduled 
tree for making use 

of land for 
industrial purpose 


SD / 
Collectror Parbhani 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 

९५५ 
३५ 

याअर्थी आता घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही 
जिल्हा : जालना 

व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासून ते 
जा . क्र . २०१६ / भूसंपादन /सिआर - ७८ / ०७ ।। उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होई 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
११ ( १ ) खालील अधिसुचना । कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त जमीनीच्या 

ज्याअर्थी भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार किंवा उक्त 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त 
२०१३ (३० चा २०१३ ) कलम ३ खंड ई च्या परंतूका व्दारे 

जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात । जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
आलेली शासकिय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
संकीर्ण / ११/ २०१४ /प्र.क्र . ७७/ अ- २ दिनाक १९ जानेवारी परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
२०१५ यात पुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आलेला बुध्दी परस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही 
आहे.) यातपुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त हानीची किंव क्षतिची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ) मध्ये व्याख्या नाही . 
केलेल्या एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
सुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निदेश उक्त 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार समुचित । नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
सशासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या उपनियम ३ व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचित १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन । अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार 
केलेली जमीन( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा । असल्याचे देखील घोषीत करण्यात आले आहे . 
करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन उपखंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि २ मध्ये दिलेले आहे , आणि । उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) पारपाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , परतूर जि .जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकात 

अनुसूचि १ 
भासण्याची शक्यता आहे आवश्यकता असण्याचा संभव आहे . 

जमीनीचे वर्णन 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूसंपादनाच्या अनुषंगाने गावाचे नाव : खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे अ .क्र . भूमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहे . 

गट क्रमांक 

हे आर 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१ ) पुनर्वसन 

० .८१ 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा ०२ 

० . ८१ 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनूसूचि पाच मध्ये दिलेला ०३ 

० . ६० 
आहे. 


___ ०१ 


६४ 


w 


w 


o 


६४ 


९५६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
गावाचे नाव : खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना 

अनुसूचि ४ 
अ .क्र . भूमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
गट क्रमांक हे आर 
० . २५ 

नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक 
४७ ० . ६० 

परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 
४७ ० . ४० 

अनुसूचि ५ 
एकूण ३. ४७ 

अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली 
अनुसूचि २ 

येईल व गावकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 

तलावाच्या पाण्यामुळे पाझर तलावाच्या आजूबाजुच्या शेत 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

जमीनीतील विहीरीची 
प्रकल्पाचे नाव :- मौजे खोराडसावंगी ता .मंठा जि .जालना 

पाण्याची पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दूर्गम भागातील 
येथील गट क्र . ४७ व ६४ मधील एकूण क्षेत्र ३.४७ आर जमीन 

जमीनीवर असून सदर पाझर तलावास गावकऱ्यांची व संबंधीत 
पाझर तलाव क्र १३ करिता भूसंपादन 

शेतकरी यांची संमती आहे. सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 

व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खोराडसावगी ता .मंठा जि . जालना पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही सबब प्रशासक नियुक्तीचा 
येथील पाझर तलाव क्र . १३ करिता भूसंपादन 

प्रश्न उदभवत नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती :निरंक 
खोराडसावगी ता .मंठा जि . जालना येथील जमीनीतील पाणी 
पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा 
होवून गावातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल . 

तपशिल 
अनुसूचि ३ 

टिप : उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी परतूर जि . जालना यांचे कार्यालयास पाहण्या करीता ठेवण्यात 
कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील 

आला आहे . 
क्षेत्रावर आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती ठिकाण : परतर 

दूर्वाचनिय 
अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही 

उपविभागीय अधिकारी 
व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 

परतूर जि . जालना 
आवश्यकात नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३, शके १९३८ 

९५७ 

त्याअर्थी आता घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही 
जिल्हा : जालना 

व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासून ते 
जा . क्र . २०१६ / भूसांपादन /सिआर - ३० /०७ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होई 
भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम । कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
११ ( १ ) खालील अधिसुचना । कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त जमीनीच्या 

ज्याअर्थी भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना । अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार किंवा उक्त 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त 
२०१३ ( ३० चा २०१३) कलम ३ खंड ई च्या परंतूका व्दारे जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात । जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
आलेली शासकिय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
संकीर्ण / ११/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ - २ दिनाक १९ जानेवारी 

परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
२०१५ यात पुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आलेला बुध्दी परस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही 
आहे.) यातपुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त हानीची किंव क्षतिची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ) मध्ये व्याख्या नाही . 
केलेल्या एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
सुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निदेश उक्त 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार समुचित । नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
सशासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या उपनियम ३ व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचित १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन । अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार 
केलेली जमीन( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा । असल्याचे देखील घोषीत करण्यात आले आहे . 
करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन उपखंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि २ मध्ये दिलेले आहे , आणि । उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) पारपाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकात 

अनुसूचि १ 
भासण्याची शक्यता आहे आवश्यकता असण्याचा संभव आहे . 

जमीनीचे वर्णन 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूसंपादनाच्या अनुषंगाने गावाचे नाव : खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहे . 

गट क्रमांक हे आर 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१ ) पुनर्वसन 

१ . २५ 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 

१ .२५ 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनूसूचि पाच मध्ये दिलेला 

१ .२५ 
आहे. 

० . ४० 
एकुण - 

४ . १५ 


६४ 


ॐ 


ॐ 


4 


९५८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
अनुसूचि २ 

पाण्याची पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

जमीनीवर असून सदर पाझर तलावास गावकऱ्यांची व संबंधीत 
प्रकल्पाचे नाव :- मौजे खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना 

शेतकरी यांची संमती आहे . सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
येथील गट क्र ३९ व ६४ मधील एकूण क्षेत्र ४. १५ आर जमीन 

व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे 
पाझर तलाव क्र ०८ करिता भूसंपादन 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही सबब प्रशासक नियुक्तीचा 
प्रश्न उदभवत नाही. 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खोराडसावगी ता .मंठा जि . जालना 
येथील पाझर तलाव क्र .०८ करिता भूसंपादन 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाचीनियुक्ती :निरंक 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा 
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे । तपशिल 
खोराडसावगी ता .मंठा जि . जालना येथील जमीनीतील पाणी 

टिप : उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी 

परतूर जि . जालना यांचे कार्यालयास पाहण्या करीता ठेवण्यात 
होवून गावातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल . 

आला आहे. 
अनुसूचि ३ 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी 

ठिकाण : परतूर 
कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील 

दूर्वाचनिय 
क्षेत्रावर आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही 

उपविभागीय अधिकारी 
वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही 

परतूर जि .जालना 
व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 
आवश्यकात नाही . 

अनुसूचि ४ 
__ सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक 
परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 

अनुसूचि ५ 
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली 
येईल व गावकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या 
पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे पाझर तलावाच्या आजूबाजुच्या 
शेत जमीनीतील विहीरीची 


९५९ 


३७ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३, शके १९३८ 

त्याअर्थी आता घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही 
जिल्हा : जालना 

व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासून ते 
जा . क्र . २०१६ / भू संपादन /सिआर - ७८ / ०७ । 

उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होई 
भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम 

कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
११ ( १ ) खालील अधिसुचना । 

कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त जमीनीच्या 
ज्याअर्थी भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार किंवा उक्त 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 

जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त 
२०१३ (३० चा २०१३ ) कलम ३ खंड ई च्या परंतूका व्दारे 

जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
आलेली शासकिय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
संकीर्ण /११ / २०१४ /प्र.क्र . ७७ / अ-२ दिनाक १९ जानेवारी परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
२०१५ यात पुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आलेला बुध्दी परस्पर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही 
आहे.) यातपुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त हानीची किंव क्षतिची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडो ) मध्ये व्याख्या 

नाही. 
केलेल्या एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी ,भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
सुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निदेश उक्त 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार समुचित 

नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या 
सशासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या उपनियम ३ व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचित १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन । अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
केलेली जमीन( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा असल्याचे देखील घोषीत करण्यात आले आहे . 
करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन उपखंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि २ मध्ये दिलेले आहे, आणि । उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) 

पारपाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , परतूर जि .जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकात 

अनुसूचि १ 
भासण्याची शक्यता आहे . आवश्यकता असण्याचा संभव आहे . 

जमीनीचे वर्णन 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूसंपादनाच्या अनुषंगाने गावाचे नाव :पांगरी खूर्द ता.मंठा जि . जालना 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे अ .क्र . भूमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहे . 

गट क्रमांक हे आर 
__ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) पुनर्वसन 

२७१ 

० . १६ 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 

२७२ 

० . ३४ 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनूसूचि पाच मध्ये दिलेला 

२७२ 

० . १४ 
आहे. 


०५ 


अनुसूचि ५ 


९६० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
गावाचे नाव : पांगरी खूर्द ता . मंठा जि . जालना 

अनुसूचि ४ 
अ .क्र . भूमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
गट क्रमांक हे आर 

नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक 
०४ २७२ ० . ३४ 

परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
२७३ 

० .४० 
एकुण १ . ३८ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली 
अनुसूचि २ 

येईल व गावकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 

तलावाच्या पाण्यामुळे पाझर तलावाच्या आजूबाजुच्या शेत 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

जमीनीतील विहीरीची 
प्रकल्पाचे नाव :- मौजे पांगरी खूर्द ता .मंठा जि . जालना 
येथील गट क्र .२७१,२७२, व २७३ मधील एकूण क्षेत्र १ हे. ३८ 

पाण्याची पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील 
आर जमीन पाझर तलाव क्र .०९ करिता भूसंपादन 

जमीनीवर असून सदर पाझर तलावास गावकऱ्यांची व संबंधीत 

शेतकरी यांची संमती आहे. सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरी खूर्द ता .मंठा जि . जालना 

व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे 
येथील पाझर तलाव क्र . ०९ करिता भूसंपादन 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही सबब प्रशासक नियुक्तीचा 
प्रश्न उदभवत नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता निरंक 
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरी क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती : निरंक 
खूर्द ता .मंठा जि . जालना येथील जमीनीतील पाणी पातळी नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा 
वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होवून तपशिल 
गावातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल . 

टिप : उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 

परतूर जि . जालना यांचे कार्यालयास पाहण्या करीता ठेवण्यात 
अनुसूचि ३ 

आला आहे . 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी । 
कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील ठिकाण : परतूर 

दूर्वाचनिय 
क्षेत्रावर आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर 

उपविभागीय अधिकारी 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही 

परतूर जि . जालना 
वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही 
व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 
आवश्यकात नाही . 


३८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 

९६१ 
त्याअर्थी आता घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही 

व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासून ते 
जिल्हा : जालना 

उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होई 
जा . क्र . २०१६ / भू संपादन /सिआर -३७/ ०७ त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 

कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम 

कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त जमीनीच्या 
११ ( १ ) खालील अधिसुचना अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार किंवा उक्त 
ज्याअर्थी भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना 

जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 

जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ खंड ई च्या परंतूका व्दारे 

जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात करुन अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता 
आलेली शासकिय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 

येईल. 
संकीर्ण / ११/ २०१४/ प्र .क्र . ७७/ अ- २ दिनाक १९ जानेवारी 

परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
२०१५ यात पुढे उक्त अधिसुचना असा करण्यात आलेला । बुध्दी परस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही 
आहे.) यातपुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त हानीची किंव क्षतिची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ) मध्ये व्याख्या 

नाही. 
केलेल्या एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 

( ५) अनुसार,जिल्हाधिकारी , भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
सुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निदेश उक्त 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार समुचित नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या 
सशासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास 

उपनियम ३ व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित १ मध्ये अधिक तपशिलवार अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार 
वर्णन केलेली जमीन( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असल्याचे देखील घोषीत करण्यात आले आहे . 
असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन उपखंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि २ मध्ये दिलेले आहे , आणि उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) 

पारपाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , । अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकात 

__ अनुसूचि १ 
भासण्याची शक्यता आहे आवश्यकता असण्याचा संभव आहे . 

जमीनीचे वर्णन 
___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूसंपादनाच्या अनुषंगाने गावाचे नाव : खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहे . 

गट क्रमांक हे आर 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) पुनर्वसन 

१९ / अ/ ४ ०. ६० 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 

१९ / अ/ ३/ ५ ० . ६० 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनूसूचि पाच मध्ये दिलेला 
आहे. 


१ .०० 


९६२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३, शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
गावाचे नाव : खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना 

अनुसूचि ४ 
अ .क्र . भूमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
गट क्रमांक __ हे आर 

नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक 
१९ / अ / २ ० . ६० 

परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
१९ / अ/ ३ ० . २५ 
१९ / अ/ ४ ० . ६० 
१९ / अ / ३ 

अनुसूचि ५ 
० . ५० 
१९ / अ/ ४ ० .६० 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली 
१९ / १ 

येईल व गावकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
१९ / अ/ ६ ० . ५० 

तलावाच्या पाण्यामुळे पाझर तलावाच्या आजूबाजुच्या शेत 
१९ / अ/ ६ ०५१ 

जमीनीतील विहीरीची 
एकुण ५ . ७६ 

पाण्याची पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील 

जमीनीवर असून सदर पाझर तलावास गावकऱ्यांची व संबंधीत 
अनुसूचि २ 

शेतकरी यांची संमती आहे . सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण । 

व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे 
प्रकल्पाचे नाव :- मौजे खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही सबब प्रशासक नियुक्तीचा 
येथील गट क्र . १९ / अ/ २, १९ / अ/ ३, १९ / अ/ ४, १९ / अ/ ३, १९ / 

प्रश्न उदभवत नाही . 
अ/ ४ , १९ / १ , १९ / अ/ ६ मधील एकूण क्षेत्र ३ हे .१५ आर 
जमीन पाझर तलाव क्र . ०९ करिता भूसंपादन 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :निरंक 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन : मौजे खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना । क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती :निरंक 
येथील पाझर तलाव क्र .०९ करिता भूसंपादन 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशिल 
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे 

टिप : उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना येथील जमीनीतील पाणी 

परतूर जि . जालना यांचेकार्यालयास पाहण्या करीता ठेवण्यात 
पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी 

आला आहे . 
होवून गावातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल . 

__ अनुसूचि ३ 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी 

ठिकाण : परतूर 

दूर्वाचनिय 
कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील 

उपविभागीय अधिकारी 
क्षेत्रावर आहे. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर 

परतूर जि . जालना 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही 
वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही 
व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 
आवश्यकात नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 

९६३ 
३९ 

त्याअर्थी आता घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही 
: जालना 

व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासून ते 
जा .क्र .२०१६/ भूसंपादन /सिआर- भूमीसंपादन ,पुनर्वसन उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होई 
व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १) खालील अधिसुचना । कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 

___ ज्याअर्थी भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त जमीनीच्या 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार किंवा उक्त 
२०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ खंड ई च्या परंतूका व्दारे 

जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
आलेली शासकिय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
संकीर्ण / ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ- २ दिनाक १९ जानेवारी अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
२०१५ यात पुढे उक्त अधिसुचना असा करण्यात आलेला परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
आहे .) यातपुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त बुध्दी परस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ) मध्ये व्याख्या हानीची किंव क्षतिची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार 
केलेल्या एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल नाही . 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
सुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार समुचित ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निदेश उक्त 
सशासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या । नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचित १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन उपनियम ३ व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा । अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता असल्याचे देखील घोषीत करण्यात आले आहे . 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि २ मध्ये दिलेले आहे , आणि उपखंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) । 

उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य 
च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , पारपाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकात परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 
भासण्याची शक्यता आहे आवश्यकता असण्याचा संभव आहे. 

अनुसूचि १ 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूसंपादनाच्या अनुषंगाने 

जमीनीचे वर्णन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

गावाचे नाव : सावंगी गंगा किणारा ता . परतूर जि . जालना 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहे . 

अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) पुनर्वसन 

गट क्रमांक हे आर 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 

१८७ 

० . ११ 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनूसूचि पाच मध्ये दिलेला 

१८७ 

० . ११ 
आहे . 

03 १८७ ० .०९ 

० . ३१ 


एकुण - 


९६४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
अनुसूचि २ 

अनुसूचि ४ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
प्रकल्पाचे नाव :- मौजे सावंगी गंगा किणारा ता . परतूर जि .जालना येथील नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
गट क्र .१८७ मधील एकूण क्षेत्र ० हे . ३१ आर जमीन लोणी सावंगी सुट देण्यात आली आहे . 
उच्च पातळी बंधार - या करिता भूसंपादन 

अनुसूचि ५ 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खोराडसावंगी ता .मंठा जि .जालना येथील 

अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व 

गावकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलाव क्र .०९ करिता भूसंपादन 

पाझर तलावाच्या आजूबाजुच्या शेत जमीनीतील विहीरीची 
समाजास मिळणारे लाभ : या लोणीसावंगी उच्च पातळी बंधा- यामुळे 

पाण्याची पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील जमीनीवर 
मौजे लोणी व सावंगी गंगा किणारा ता .परतूर जि . जालना येथील जमीनीतील 

असून सदर पाझर तलावास गावकऱ्यांची व संबंधीत शेतकरी यांची संमती 
पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होवून 

आहे . सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन 
गावातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल . 

बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही सबब 
अनुसूचि ३ 

प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत नाही . 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी 

ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील क्षेत्रावर 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 
आहे. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतकऱ्यांची 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे 

अधिसुचनेचा तपशिल 
अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 

टिप : उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतूर 
आवश्यकात नाही . 

जि . जालना यांचे कार्यालयास पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 
ठिकाण : परतूर 

दूर्वाचनिय 
उपविभागीय अधिकारी 

परतूर जि . जालना 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिध्द झाली आहे . 


४० 


मगंळवार दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण ११, शके १९३८ 

रानिआ/ मनपा-२०१६/प्र.क्र . २२ / का .०५ दिनांक २८ जुलै २०१६ अन्वये औरंगाबाद 
महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 

महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र . १२ पहाडसिंगपुरा बेगमपुरा, व प्रभाग क्र . 
औरंगाबाद महानगरपालिका, प्रभाग क्र . १२ पहाडसिंगपुरा बेगमपुरा, 

२१, बुढढीलेन कबाडीपुरा , पोट निवडणूक - २०१६ चा निवडणूक कार्यक्रम 

निश्चित केलेला आहे . त्याअर्थी, मी , ओम प्रकाश बकोरिया , ( भा . प्र. से .) 
व प्रभाग क्र . २१ , बुढढीलेन कबाडीपुरा , पोट निवडणूक -२०१६ 

आयुक्त , महानगरपालिका औरंगाबाद , दोन प्रभाग असलेल्या जागेचा परिशिष्ट 
जाहीर सुचना 

१ , रकाना क्र . ३ मधील प्रभागांचा ( वॉर्डाचा) प्रभाग क्र . १२ पहाडसिंगपुरा 
जा . क्र ./ मनपा/निवडणूक / १६८ / २०१६ दि . ०१/ ०८ / २०१६ ज्या अर्थी मा . 

बेगमपुरा, व प्रभाग क्र . २१ , बुढढीलेन कबाडीपुरा , निवडणूकीचा कार्यक्रम 
आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांनी त्यांचे पत्र क्र . खालील प्रमाणे जाहीर करीत आहे . 

निवडणूक कार्यक्रम 


अ . क्र . 


निवडणूकीचा टप्पा 


टप्पा सुरु करण्याची/पूर्ण करण्याची तारीख 


०२/०८/ २०१६ ( मंगळवार ) 


आयुक्त महानगरपालिका यांनी निवडणूक कार्यक्रम शासन 
राजपत्र व स्थानिक वृतपत्रात प्रसिध्द करण्याची तारीख 


नामनिर्देशनपत्र देणे 


०२/ ०८ / २०१६ ( मंगळवार ) ते ०८ /०८/ २०१६ ( सोमवार ) 

( सकाळी ११ .०० ते दु. ३. ०० ) 

तसेच ०९/ ०८/ २०१६ ( मंगळवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दु.२.०० यावेळेत नामनिर्देशनपत्र देण्यात येतील ) 
( रविवारी दि . ०७/ ०८ / २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत ) 


३ . 


नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याचा कालावधी 


०२/ ०८ / २०१६ ( मंगळवार ) ते ०९ / ०८ / २०१६ 
( मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० ) 

( रविवार दि . ०७/ ०८ / २०१६ रोजी 
नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत .) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


९६५ 


अ . क्र . 


निवडणूकीचा टप्पा 


टप्पा सुरु करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


१०/ ०८/ २०१६ ( बुधवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्या पासून ) 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द 
करण्याचा दिनांक 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


१२/०८/ २०१६ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


१३/ ०८/ २०१६ ( शनिवार ) ( सकाळी ११.०० पासून ) 


८ - अ 


१३/ ०८ / २०१६ ( शनिवार ) 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी 
प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


८ - ब 


मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्द करणे 


१३ /०८/ २०१६ ( शनिवार ) 


८ - क 


१३/ ०८ / २०१६ ( शनिवार ) 


महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्रधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द करणे 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


२८ / ०८ / २०१६ ( रविवार ) 
( सकाळी ७.३० ते सध्याकाळी ५.३० पर्यंत ) 


मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


२९ / ०८ / २०१६ ( सोमवार ) सकाळी १०.०० पासून 


११ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे 


३१/ ०८ / २०१६ ( बुधवार ) रोजीकिंवा तत्पूर्वी 


तसेच आदेश जा . क्र ./ मनपा /निवडणूक / १६७/दिनांक ०१/ ०८ / 

करीता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली 
२०१६ अन्वये उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही आहे . तसेच रकाना क्र . ३ मधील अधिकाऱ्यांची या प्रभागासाठी सहाय्यक 
पार पाडण्यासाठी खालील तकत्यातील ( परिशिष्ट - अ ) रकाना क्रमांक - २ निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे . 
मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक- ४ मधील 
प्रभाग ( वॉर्ड ) 

परिशिष्ट - अ 
औरंगाबाद महानगरपालिका प्रभाग क्र . १२ , पहाडसिंगपुरा , बेगमपुरा व प्रभाग क्र . २१ , बुढढीलेन , कबाडीपुरा , पोट निवडणूक २०१६ 


प्रभाग ( वॉर्ड ) 
क्रमांक 


कार्यालयाचे 
ठिकाण 


अ . क्र . निवडणूक निर्णय सहाय्यक निवडणू निर्णय 

अधिकाऱ्याचे नांव व अधिकारी यांचे नांव व 
पदनाम 

पदनाम 
०१ . | श्रीमती मंजुषा मुथा , 

श्री . भालचंद्र पैठणे, 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , | प्रभाग क्र . ०१ , मनपा 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद 
औरंगाबाद 


प्रशासकीय इमारत 

टप्पा क्र . ०३ , पहिला 
मजला उत्तर बाजु निवडणूक विभाग 
महानगरपालिका, औरंगाबाद 


कोणत्याही मतदारास नामनिर्देशन पत्राच्या छापील नमुन्याच्या जास्तीत 
जास्त ( ०४ ) प्रती दिनांक ०२/ ०८ / २०१६ मंगळवार ते दिनांक ०८ /०८ / २०१६ 
सोमवार पर्यंत सकाळी ११: ०० ते दुपारी ३: ०० पर्यंत व मंगळवार दिनांक 
०९ / ०८ / २०१६ मंगळवार या अंतिम दिवशी सकाळी ११ :०० ते दुपारी २: ०० 
वाजपर्यंत . 


प्रत्येकी रक्कम रू .१००/ - ( अक्षरी रूपये शंभर फक्त ) या किमतीत 
विकत देण्यात येतील . 

उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशाना संबंधी इतर सर्व 
कार्यवाही संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयातच 
होईल . 


स्थळ :- औरंगाबाद 
दिनांक : - ०२/ ०८ / २०१६ 


( ओम प्रकाश बकोरिया ) 

आयुक्त , 
महानगरपालिका, औरंगाबाद 


९६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


४१ 
परभणी शहर महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून , ०७ - २०१६ अन्वये परभणी शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र . 
पोटनिवडणुक - २०१६ 

१६- ब ची पोट निवडणुक २०१६ च्या कार्यक्रम निश्चीत केला 
नमुना - ०१ 
( पहा नियम ८ ) 

आहे. त्या आर्थी मी राहुल रेखावार आयुक्त परभणी शहर 
निवडणुकीची सुचना 

महानगरपालि परिशिष्ट - अ रकाण क्र . ०४ मधील प्रभागाचा 
ज्या आर्थी मा . राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र , मुंबई यांचे ( वार्डाचा ) पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम खाली प्रमाण जाहीर 
पत्र क्र . रानिआ ./ म.न . पा . २०१६/ प्र.क्र . २२ / का ०५ दि . २८ - करीत आहे. 


पोटनिवडणुक कार्यक्रम 


अ . क्र 


टप्पासुरु करण्याची / पुर्ण करण्याची तारीख 


निवडणुकीचा टप्पा 
नामनिर्देशन पत्र देणे 


१ . 


। 


२. 


। 


नामनिर्देशन पत्रे स्विकारण्याचा कालावधी 


नामनिर्देशन पत्राची छाननी 


दि . ०२/ ०८ / २०१६ (मंगळवार ) ते ०८ / ०८/ २०१६ सोमवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० तसेच ०९ /०८ / २०१६ (मंगळवार ) 

सकाळी ११.०० ते दुपारी २. ०० या वेळीत नामनिर्देशन पत्रे 
देण्यात येतील (रविवार दि . ०७/०८ /२०१६ रोजी नामनिर्देशन 
पत्रे देण्यात येणार नाही. ) 
ठिकाणः परभणी शहर महानगरपालिका सभागृह 
०२ / ०८ / २०१६ (मंगळवार ) ते ०९ / ०८ / २०१६ (मंगळवार ) 

सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३.०० ( रविवार दि . ०७/०८ / २०१६ रोजी 
नामनिर्देशन पत्रे स्विकारण्यात येणार नाही.) 
ठिकाणः परभणी शहर महानगरपालिका सभागृह 
दि . १०/ ०८ / २०१६ ( बुधवार ) सकाळी ११.०० वाजल्यापासुन 
ठिकाणः परभणी शहर महानगरपालिका सभागृह 
छाननी पुर्ण झाल्यानंतर लगेच ठिकाण - परभणी शहर 
महानगरपालिका सभागृह 
१२/०८/ २०१६ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
ठिकाणः परभणी शहर महानगरपालिका सभागृह 
१३/०८/ २०१६ ( शनिवार ) ( सकाळी ११ .०० पासुन ) 
ठिकाणः परभणी शहर महानगरपालिका सभागृह 
१३/ ०८ / २०१५६ ( शनिवार) 
ठिकाणः परभणी शहर महानगरपालिका सभागृह 
१३/०८ /२०१६ ( शनिवार ) 
१३/ ०८ / २०१६ ( शनिवार ) 


वैधरित्या नामनिर्देशन झालेल्या उमेदवारांची 
यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
उमेदवारी माघे घेण्याचा अंतीम दिनांक 


निवडणुक चिन्ह नेमुन देण्याचा दिनांक 


७ अ . 


७ ब . 


७ क . 


अंतिम रित्या निवडणुक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्द करणे 
महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी 
प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान 
केंद्र निहाय मतदार यादी प्रसिध्द करणे 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 
( सकाळी ७.३० ते सायं . ५.३० पर्यंत ) 
मतमोजनी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


२८/ ०८ /२०१६ ( रविवार ) 


२९/ ०८/ २०१६ ( सोमवार ) सकाळी १०. ०० पासुन 
ठिकाणः परभणी शहर महानगरपालिका सभागृह 
३१ / ०८ / २०१६ ( धवार ) रोजीकिंवा तत्पुर्वी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


९६७ 


तसेच मा . राज्य निवडणुक आयोग यांचे पत्र क्रमांक - रानिआ/ मनपा२०११/ 
प्र .क्र१६ / का -५ , दि . १२/ ०३/ २०१५ अन्वये निवडणुक कार्यक्रमानुसार 
आवश्यक ते कार्यवाही पार पाडण्यासाठी खालील तकत्याची परिशिष्ट 
अ रकाना क्र . ०२ मधील अधिकारी यांची त्यांच्या नावा पुढे दर्शविलेल्या 


रकाना क्र . ०४ मधील वार्डाकरीता निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणुन 
नेमणुक केलेली आहे . तसेच क्र . ३ मधील अधिकाऱ्यांची यांच 
प्रभागासाठी सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणुन नेमणुक 
केलेली आहे. 


परिशिष्ट - अ 
परभणी शहर महानगरपालीका पोटनिवडणुक २०१६ 


अ. क्र . 


कार्यालय 


निवडणुक निर्णय 

अधिकारी यांचे 
नांव व पदनाम 


सहा . निवडणुक निर्णय 
अधिकारी यांचे नांव व 

पदनाम 


प्रभाग 
( वार्ड ) क्रं . 


२ 


सहा . १६ - ब 


श्री प्रकाश कुलकर्णी 
आयुक्त प्रभाग समिती - ब 


परभणी 
शहरमहानगरपालिका 


श्री . एस . बी .महेंद्रकर , 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय 

परभणी. 


ठिकाण : परभणी 
दिनांक : ०२/ ०८ / २०१६ 


( राहुल रेखावार भा .प्र. से ) 

आयुक्त 
परभणी शहर महानगरपालिका 


९६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


लातूर शहर महानगरपालिका, यांजकडून 
लातूर शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१६ 

प्रभाग क्र . २ अ 
( मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ/ मनपा २०१६ प्र . क्र . २२ / का -०५, दि . २८ / ०७/ २०१६ ) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ ( १९४९ चा मुंबई ५९ च्या ) अंतर्गत लातूर शहर महानगरपालिकेमधील ) 

रिक्त पदाच्या निवडणूकीसाठी कार्यक्रम 

जाहीर प्रगटन 
क्रमांक लाशमनपा/ कावि /निवडणूक / २०१६ लातूर शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक २०१६ प्रभाग क्र . २ अ चा कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक 

आयोगाने संदर्भिय आदेशानुसार खालील प्रमाणे जाहीर केला आहे . 

निवडणूक कार्यक्रम 
अ. क्र . निवडणूकीचा टप्पा 

| टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 
आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक कार्यक्रम | ०२ / ०८ / २०१६ (मंगळवार ) 
शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द 
करण्याची तारीख 
नामनिर्देशन पत्र देणे 

०२ / ०८ / २०१६ ( मंगळवार) ते ०८ / ०८ / २०१६ 
( सोमवार ) ( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३.०० ) तसेच 
०९/ ०८ / २०१६ (मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० ते 
दुपारी २. ०० यावेळी नामनिर्देशनपत्र देण्यात येतील ) 
( रविवार दि . ०७. ०८ . २०१६ रोजी नामनिर्देशन पत्रे 

देण्यात येणार नाहीत .) 
३. | नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 

०२ / ०८ / २०१६ (मंगळवार ) ते ०९ / ०८ / २०१६ 
( मंगळवार ) ( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३.०० ) 
( रविवार दि . ०७.०८. २०१६ रोजी नामनिर्देशन पत्रे 

स्विकारण्यात येणार नाहीत. ) 
४ . . नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 

१०/ ०८ / २०१६ (बुधवार ) ( सकाळी ११ . ०० वाजल्यापासून ) 
वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 
प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
| उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

१२/ ०८ / २०१६ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

१३ / ०८ / २०१६ ( शनिवार ) ( सकाळी ११. ०० पासून ) 
८ - अ अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची १३/ ०८ / २०१६ ( शनिवार ) 

यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
८ - ब मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्द करणे 

१३ / ०८ / २०१६ ( शनिवार ) 
८ - क 

महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत १३/ ०८ / २०१६ ( शनिवार ) 
केलेल्या अधिका -याने मतदान केंद्र निहाय मतदार 
यादी प्रसिध्द करणे . 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

२८ / ०८ / २०१६ ( रविवार) ( सकाळी ७. ३० ते ५. ३० पर्यंत ) 
मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक २९ / ०८ / २०१६ ( सोमवार ) सकाळी १० . ०० पासून 
११. | महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे. ३१ / ०८ / २०१६ ( बुधवार ) रोजीकिंवा तत्पूर्वी 


Su 


७ . 


१० . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 

९६९ 
___ मा. जिल्हाधिकारी लातूर यांचेकडील आदेश क्र . २०१६ / नपाप्र / कावि दि. २८ /०७ / २०१६ अन्वये उपरोक्त पोट निवडणूक 
कार्यक्रमानुसार जरुर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरीता खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक २ मधील अधिका - यांची नियुक्ती त्यांच्या 
नावासमोर नमूद काम करण्यासाठी येत आहे. 
अ. | अधिकारी यांचे नांव व प्रभाग क्रमांक व नांव - कामाचे स्वरुप | नामनिर्देशनपत्राचे वाटप , स्वीकृत 
क्र . | पदनाम 

इत्यादी निवडणूक विषयक 
कार्यवाही करणेचेठिकाण 


३ . 


कै . यशवंतराव चव्हाण सभागृह 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 


डॉ . प्रताप काळे , प्रभाग क्र . २ अ राम । निवडणूक निर्णय 
उपविभागीय अधिकारी, लातूर गल्ली- मिस्कीनपूरा, लातूर | अधिकारी 
| श्री . आर. जी. पिडगे, क्षेत्रीय 
| अधिकारी , झोन डी | प्रभाग क्र . २ अ राम आचार संहिता 
लातूर शहर महानगरपालिका, गल्ली - मिस्कीनपूरा , कक्ष प्रमुख 
लातूर . 

लातूर 
श्री . आर . आर. पटेल , 

लेखापरिक्षण अधिकारी, 
३. लातूर शहर महानगरपालिका , | प्रभाग क्र . २ अ राम | उमेदवारांच्या खर्चाचे 
लातूर. 

गल्ली - मिस्कीनपूरा , हिशोब तपासणी 
लातूर 

कक्ष प्रमुख 


उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडेनिर्णयासाठी सुपुर्त करण्यात आलेल्या रकाना क्र . ३ मधील संबंधित प्रभागासाठी 
नामनिर्देशनपत्रे ०२ / ०८ / २०१६ (मंगळवार ) ते ०८ / ०८ / २०१६ ( सोमवार ) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३. ०० ) तसेच ०९ / ०८ / २०१६ 
( मंगळवार) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी २. ०० ) यावेळी नामनिर्दिशनपत्र देण्यात येतील. रविवार दि . ०७/ ०८ / २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
देण्यात येणार नाहीत . 

___ नामनिर्देशनपत्रे रकाना क्र . ५ मधील नमुद केलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात देण्यात येतील . 
नामनिर्देशनपत्राचे ४ ( चार ) छापील नमूने कोणत्याही उमेदवारास प्रत्येकी रुपये १०० /- ( अक्षरी शंभर रुपये फक्त ) या किंमतीत विकत 
देण्यात येतील. दि . ०२/ ०८ / २०१६ (मंगळवार ) ते ०९/ ०८ / २०१६ (मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० ) नामनिर्देशनपत्रे 
स्विकारण्यात येतील. ( रविवार दि . ०७.०८.२०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्यात येणार नाहीत. ) 

उपरोक्त पोटनिवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्रासंबंधी व इतर सर्व निवडणूक विषयक कार्यवाही निवडणूक निर्णय 
अधिका- यांच्या कार्यालयात होईल . 


आयुक्त 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १५ ] 


गुरुवार , दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ [किंमत : 0- 00 रूपये] 


. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


__ ( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामाकाजाच्या वेळेत खुले ठेवण्यात 
आले आहेत . 


अध्यक्ष नगरपरिषद यांजकडून 


जाहीर सूचना 

सदर विकास योजनेतील प्रस्तावाबाबत नागरिकांच्या काही सूचना अथवा 

हरकती असल्यास त्या ही अधिसूचना , महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
क्र . खुलताबाद/ बांधकाम / १४१९ , - खुलताबाद नगरपरिषदेने सर्वसाधारण 

प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० ( तीस ) दिवसांचे कालावधीत नगरपरिषद , 
सभा ठराव क्र . १९० , दि . २० .०९ .२०१३ अन्वये खुलताबाद नगरपरिषदेच्या 

खुलताबादकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . 
सुधारित विकास योजना तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३( १ ) सह कलम ३८ नुसार इरादा 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३० 
जाहीर केला असून सदर विकास योजना तयार करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे ___ अन्वये अंतीम मंजुरीसाठी सादर करणेपूर्वी सदर सूचना व हरकतींचा योग्य 
कलम २४ नुसार “ नगर रचना अधिकारी म्हणून ” सहायक संचालक , नगर तो विचार केला जाईल . विहीत मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती व 
रचना , औरंगाबाद यांची नेमणूक केली . त्यानुसार नगर रचना अधिकारी या 

सूचनांचा विचार केला जाणार नाही , याची कृपया नोंद घ्यावी . 
क्षेत्राची प्रारुप सुधारित विकास योजना तयार करून ती नगरपरिषदेस 

___ टीप : प्रसिध्द केलेल्या सुधारित विकास योजनेच्या भाग नकाशाच्या 
सादर केली आहे . त्यानुसार नगरपरिषदेने ठराव क्र ४९५ , दि . २७.०७. २०१६ 

प्रती अथवा अहवालाच्या ( भागशः) प्रतीची मागणी केल्यास , सहायक संचालक , 
अन्वये सूचविलेल्या फेरबदलासह सदर विकास योजना नव्याने तयार 

नगर रचना , औरंगाबाद यांचे कार्यालय डॉ . पेंडकर इमारत , ज्युबली पार्क , 
करून ती विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम - २६ ( १ ) अन्वये 

औरंगाबाद येथे, विहीत शुल्क भरल्यास मिळू शकतील . 
प्रसिध्द करण्याचे ठरविले आहे . 

खुलताबाद , २७ जुलै , २०१६ . 
आता या सूचनेद्वारे जाहीर करण्यात येते की , सदर प्रारुप सुधारित 
विकास योजनेचे नकाशे व अहवाल अध्यक्ष , नगरपरिषद , खुलताबाद यांनी 

अध्यक्ष , 
दिनांक घालून स्वाक्षरी केली असून जनतेच्या अवलोकनार्थ खुलताबाद 

नगरपरिषद , खुलताबाद 


औ . भाग १ अ - १५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ 

The suggestions and objections if any in 
BY PRESIDENT MUNICIPAL 

respect to the proposals of the said 
COUNCIL 

Development Plan my please be 

communicated in writing to Municipal 
NOTICE 

Council within 30 (Thirty ) days from the 
No.KMC /PWD / 1419 , - - Khuldabad publication of this notice in Maharashtra 
Municipal Council has declared its intension GovernmentGazette . 
to prepare the Development Plan of 
Khuldabad (Second Revised ) under Section 

The suggestions or objections so received 
23 ( 1 ) & 38 of Maharashtra Regional & 

will be considered by theMunicipal Council 
Town Planning Act, 1966 under its General 

before submitting the said Development Plan 
Body Resolution No. 190 , Dated : 

to the Government for final sanction under 
20 .09 .2013 and has appointed Assistant 

Section 30 of the said Act. 
Director of Town Planning as Officer under 

Note :- Part Plan of the said Draft 
Section 24 of the said Act . Accordingly the 

Development Plan copy of extract of report 
said Town Planning Officer has prepared 

or copy of extract of Development Control 
and submitted the Draft Development Plan 

Regulation can be obtained on remittance 
of Khuldabad (Second Revised ) to 

of requisite fees together with application 
Khuldabad Municipal Council . The 

etc ., from the office of the Assistant 
Municipal Council under its General Body 

Director of Town Planning , Aurangabad , 
Resolution No. 495 , dated 27 .07. 2016 has 

Dr. Pendkar Building , Jublee Park , 
decided to publish the newly prepared 

Aurangabad . 
Development 26 ( 1) of the said act . 

Khuldabad , 27th July , 2016 . 
Notice is now hereby given that the Draft 
Development Plan and report thereon duly 
signed and dated by the President Khuldabad 

President, 
Municipal Council, for inspection of Public, 

Municipal Council, 
during office hours on all working days . 

Khuldabad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३ , शके १९३८ भाग १ अ- पुरवणी 

Those persons who will give their suggestions or 
अध्यक्षा नगर परिषद यांजकडून 

objections in writing within sixty (60 ) days from the 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ अन्वये ) 

date of publication of this notice in Govt.Gazette will 

be considered while preparing the Development Plan . 
जाहीर सुचना 

The aforesaid plan showing the boundaries of the 
क्र . नपंलो. बु./वियो/ २२३ :- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास 

Nagar Panchayat area is kept open for inspection of 

the public in office of the Nagar Panchayat Lohara Bk . 
विभागाची अधिसुचना क्र . एमयुएन- २०१४/प्र.क्र .१७०/ कावि - १४, दिनांक 

as required u /s 23 (2 ) of the said Act . 
१०.०७. २०१५ अन्वये लोहारा बु . शहरासाठी नगर पंचायतीची स्थापना 
केली आहे आणि ज्या अर्थी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 

Lohara Bk. Dt. 25 / 07/ 2016 . 
अधिनियम १६६ चे कलम २१ अन्वये लोहारा बु. नगर पंचायतीस तिच्या 

President 
हद्दीची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे . 

Nagar Panchayat Lonara Bk. 


- - - - - - - - - - - - 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 
१९६६ चे कलम २३( १ ) अन्वये या नगर पंचायतीने तिच्या हद्दीची विकास 
योजना तयार करण्याचा इरादा नगर पंचायतीचा सर्वसाधारण सभा ठराव 
क्र . २( अ ) दि .२६.०५. २०१६ अन्वये जाहीर केलेला आहे . म्हणून ही जाहरी 
सुचना जनतेच्या सुचना व हरकतीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


अध्यक्षा नगर परिषद यांजकडून 

सुचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ नुसार 

प्रारुप विकास योजना हिंगोली ( दुसऱ्यांदा सुधारीत ) . 


लोहारा बु. शहराच्या हद्दीची विकास योजना तयार करण्यासंदर्भात 
ज्याकोणा नागरिकांना त्यांच्या काही सूचना किंवा आक्षेप असतील त्यांनी ही 
जाहीर सूचना राजपत्रांत प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन साठ ( ६० ) 
दिवसांच्या आत नगर पंचायतीकडे लिखित स्वरुपात सादर कराव्यात . 
विकास योजनेत समाविष्ट करण्याचे योजिलेल्या संपुर्ण क्षेत्राच्या सीमा 
दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या निरीक्षणासाठी नगर पंचायत लोहारा बु . 
कार्याल्यामध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ ( २) मधील तरतुदीनुसार उपलब्ध 
आहे . 


रुप 


लोहारा, २५ /०७/ २०१६ 


अध्यक्ष 
नगर पंचायत लोहारा बु . 


जा . क्र ./ वि . यो ./ ७५९ / २०१६- १७, - हिंगोली नगर परिषदेने ठराव क्र . 
१७७, दिनांक १५.०१. २०१४ अन्वये तिची सुधारित विकास योजना दुसऱ्यांदा 
सुधारित करणेचा इरादा जाहिर केला होता त्या बाबतची अधिसुचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ०६.०२. २०१४रोजी प्रसिद्ध केली आहे. 
या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या नगर रचना अधिकारी यांनी प्रारुप 
विकास योजनेचा मसुदा तसेच अधिनियमाच्या कलम २६ (२) नुसार आवश्यक 
असलेला इतर तपशील तयार करुन नगर परिषदेस प्रसिद्ध करणेसाठी 
सादर केलेला आहे . 

सदर प्रारुप विकास योजना मसुद्यावर सभेत सर्वकष चर्चा 
होऊन त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम - १९६६ चे 
कलम -२६ चे पोटकलम ( १ ) व ( २) अन्वये प्रारुप विकास योजना हिंगोली 
( दुसऱ्यांदा सुधारीत) व त्या सोबतचे इतर नकाशे, तक्ते अहवाल इत्यादी 
प्रसिद्ध करणे बाबत ठराव क्रमांक ३२८ दिनांक २८ .०७.२०१६ अन्वये नगर 
परिषद हिंगोली ते सर्वानुमते संमत केला आहे . तसेच वर नमूद केलेला 
प्रारुप विकास योजनेच्या मसुद्याची एक प्रत त्या सोबतच्या तपशीलाच्या 
प्रतीसह हिंगोली नगर परिषद कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ खुले 
ठेऊन त्यावर कायद्याप्रमाणे हरकती व सुचना मागविण्यात याव्यात असेही 
नगर परिषदेने सर्वानुमते संमत केले आहे . संदर्भित प्रारुप विकास योजना व 
अहवालावर आवश्यक त्या ठिकाणी अध्यक्ष यांनी दिनांकित स्वाक्षरी केली 


BY PRESIDENTMUNICIPAL COUNCIL 


(U /s 23 ofMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 ) 


आहे . 


PUBLIC NOTICE . 
No . NPL Bk./ DP/ : - Where as the Govt, of 
Maharashtra in Urban Development Deptt . Vide its 
notification no MC02014/ CR- 170 / UD- 14, dt 
10 .07 . 2015 constituted a Nagar Panchayat in Lohara 
Bk Town. And whereas as per section 21 of the 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 , it 
is obligatory OSLNagar Panchayat to prepare a draft 
development plan for its area . 

Therefore , this Nagar Panchayat vide its General 
board Resolution No. 2 ( A ) dt.26 .05.2016 has declared 
its intention to prepare a draft Development Plan for its 
area as stipulated in section 23 ( 1) of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act 1966 . Therefore this 
notice is hereby published for inviting suggestions or 
objections from the public . 


या सुचनेद्वारे जाहिर करण्यात येते की , प्रारप विकास योजना 
हिंगोली ( दुसऱ्यांदा सुधारीत ) वरील ठरावाप्रमाणे प्रसिद्ध झालेली असून या 
विकास योजनेच्या मसुद्याची एक प्रत त्या सोबतच्या तपशीलाच्या प्रतिसह 
हिंगोली नगर परिषदेच्या कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन 
वेळेत पाहणीसाठी ठेवण्यात आली आहे व सदरील विकास योजना मसुद्यांच्या 
प्रमाणित प्रती अथवा त्याचा भाग जनतेसाठी किफातशीर दरामध्ये विक्री 
करता उपलब्ध आहेत . 

वरील प्रारुप विकास योजनेने आधित होत असलेल्या व इतर 
कोणा इसमास सदर योजनेसंबंधी सुचना अथवा हरकती द्यावयाच्या असतील 
त्यांनी ही सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून 
३० ( तीस) दिवसाचे आत मा . अध्यक्ष / मुख्याधिकारी नगर परिषद , हिंगोली 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ ऑगस्ट २०१६ : श्रावण १३, शके १९३८ 
यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . अशा प्रकारे नागरिकांकडून आलेल्या सर्व 

accompanying particulars, should be kept open in 
हरकती व सुचनांना हिगोली नगर परिषद हिंगोली कडून सदर विकास 

Hingoli Municipal Council, Hingoli for inspection of the 
योजना अधिनियमांच्या कलम -३० अन्वये शासनास अंतिम मंजूरीसाठी 
पाठविण्यापूर्वी अधिनियमांच्या कलम -२८ प्रमाणे योग्य तो विचार केला 

public and that suggestions and objections from the 
Hic . 

public be invited there on as per the provisions of the 
हिंगोली , २८ जुलै , २०१६ . 

Section - 26 of the Maharashtra Regional and Town 

Planning Act, 1966 . President has made dated signatures 
Patela / 

Pateta 
मुख्याध्यापक 

अध्यक्ष 

on the Draft Development Plan and Report at 
नगर परिषद ,हिंगोली नगर परिषद हिंगोली appropriate places . 

Notice is hereby given that the Draft 

Development Plan of Hingoli ( Second Revised ) had 
BY MUNICIPAL COUNCIL 

been published vide above resolution , and copy ofDraft 

Development Plan ( Second Revised | together with a 
NOTICE 

copy of the report and other particulars accompanying 

it is kept open for inspection of Public during office 
No. 759 , - As per Section - 26 of Maharashtra 

hours at Hingoli Municipal Council . Hingoli and that 
Regional & Town Planning Act, 1966 DRAFT 

copies hereof extracts there form certified shall be 
DEVELOPMENT PLAN OF HINGOLI [SECOND 

available for sale to the public at a reasonable price . 
REVISED ] 

Any person affected by Development Plan 
The Hingoli MunicipalCouncil ,Hingoli had declared 

proposals or any other person or institution may give 
its intension to prepare a Development Plan ofHingoli 

suggestions and objections on Development Plan in 
( Second Revised ) vide resolution No. 177 , Dt. 15 

writing within 30 ( Thirty ) days from the date of 
01- 2014 . The “ Town Planning Officer” appointed for 

publication of this Notice in Maharashtra 
this work has prepared and submitted the Draft 

Govt .Gazette to the president/ Chief Officer.Hingoli 
Development Plan Hingoli (Second Revised ) along with 

MunicipalCouncil , Hingoli . All such suggestions and 
particulars, as specified under section -26 (2 ) of the Act, 

objection made by the public would be considered by 
to this Municipal Council for its publication under 

HingoliMunicipal Council, Hingoli as per the provisions 
Section - 26 ( 1 ). 

under Section - 28 of the Maharashtra Regional and 
After essential discussion on the Draft 

Town Planning Act , 1966 before submitting the Draft 
Development Plan , prepared by the Town Planning 

Development Plan of Hingoli (Second Revised ) for final 
Officer, HingoliMunicipal. Hingoli has resolved to 

sanction to the Government under section - 30 of 
publish the Draft Development Plan of Hingoli (Second 

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
Revised ) along with othermaps, charts and reports 

Hingoli, 28 /07 /2016 . 
etc . as per sub - section ( 1) and ( 2 ) of Section -26 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Sd / 

Sd / 
vide Generalbody resolution No. .328Dt. 28 . 07 .2016 

Chief Officer 

President 
It has further resolved that the Draft 

Hingoli Municipal Council Hingoli Municipal Council 
Development Plan (Second Revised ) along with the 

Hingoli 

Hingoli 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


